राज्यातील सर्व महानगरपालिका/ 
नगरपरिषदा व नगरपंचायती यांनी 
“स्थापना दिन” म्हणून साजरा 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२५८/नवि-२० 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
४ था मजला, मुख्य इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ सप्टेंबर, २०२२ 


शासन परिपत्रक 


नगर विकास विभागा मार्फत राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये “स्थापना 
दिन” साजरा करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून राज्यातील सर्व महानगरपालिका/ 
नगरपालिका/नगरपंचायती यांनी, ज्या दिनांकास अधिसूचनेद्वारे त्यांची स्थापना करण्यात आली 
असेल त्या दिनांकास, “स्थापना दिन” म्हणून दरवर्षी साजरा करण्यात यावा. स्थापना दिनाच्या 
दिवशी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे. यासाठी येणारा खर्च आपल्या स्वनिधी मधुन 
करावा. 


०२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०९०११४२७४१६४२५ असा आहे. हा Bea 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by ANIRUDDHA V JEWLIKAR 
Date: 2022.09.01 15:48:20 +05'30' 
(अनिरुध्द जेवळीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल महोदय यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय मुंबई-३२ 
३) मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई-३२ 
४) अपर मुख्य सचिव (नवि-१) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) 
) 
) 


५) प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय , मुंबई-३२ 

६) आयुक्त, सर्व महानगरपालिका 

७) आयुक्‍त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई 
८) मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषद / नगरपंचायती 
९) निवडनस्ती (नवि-२०) 


६. — 


